उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सातारा या 
कार्यालयाकरीता मौजे वर्ये ता. जि. सातारा 
येथे ब्रैक टेस्ट ट्रॅक उभारण्यासाठीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र. १/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी २०१९ 


वाचा :- 
१) मा. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका क्र. २८/२०१३ मधील मा. न्यायालयाचे 
दि. १८.०२.२०१६ रोजीचे आदेशा 
२) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक. जमिन ३५१८/प्र.क्र.२९४/ज-५ अ, 
दि.२३.१०.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ (श्रीकांत कर्वे वि.महाराष्ट्र 
शासन) मध्ये दि.१८.०२.२०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वाहनांच्या तपासणीकरिता प्रत्येक 
परिवहन कार्यालयास २५० X ६मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक असणे आवश्‍यक आहे. उप प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय,सातारा कार्यालयाकरिता २५० <६मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्यासाठी 
महसूल व वन विभागाच्या दि.२३.१०.२०१८ रोजीच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मौजे aa 
ता. जि. सातारा येथील गायरान गट क्र.४८६/२, क्षेत्र ६ हेक्टर ५३ आर पैकी क्षेत्र २ हेक्टर एवढी 
जमिन प्रदान करण्यात आली आहे. सदर जमिनीवर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सातारा 
कार्यालयाकरीता २५०)६६मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्यासाठीच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मौजे वर्ये ता. जि. सातारा येथील गायरान गट क्र.४८६/२, क्षेत्र ६ हेक्टर 43 आर पैकी क्षेत्र २ 
हेक्‍टर एवढ्या जमिनीवर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सातारा या कार्यालयासाठी २५०५६ मीटर 
लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्यासाठीच्या रु. ६,२१,६४,०००/- (रुपये सहा कोटी एकविस लाख 
चौंसष्ट हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे:- 


Sr. No Particulars Amount in Rs. 
1 Sub Estimate No.1-Leveling of Plot 25922258.00 
2 Sub Estimate No.2- Road 7049882.00 
3 Sub Estimate No.3- Security Cabin, Toilet Block and 5152840.00 
Structure F Test Break Track 
4 Sub Estimate No.4- Compound Wall 7456336.00 
Total 45581316.00 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र. १/परि-४ 


Add For Electrification Charges 4988722.00 
Add Royalty Charges 437229.64 
Quality Control Testing Charges 156800.00 
Total 51164067.64 
Add 0.50% For Insurance Charges 255820.00 
Add 12.00% For GST charges 6139688.00 
Add 5.00% Centage Charges (@51164067.00) 2558203.00 
Add 4.00% Contegencies Charges 2046563.00 
Total 62164341.64 
Total Say 621.64 lakh 
२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष-२०४१ वाहनांवरील कर, (०१)(०६) 


वाहन चालविण्यासाठी चाचणी घेताना गुणात्मक वाढ करण्याकरीता पायाभूत सोयीमध्ये दर्जावाढ 
करणे, कृत्रीम चाचणी पथ बांधणी (कार्यक्रमांवरील) (२०४१ ०३२१) १३- कार्यालयीन खर्च " या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२९५/इमा- 
२, दि.१७.१२.२०१८ अन्वये, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६७/१४६१, 
दि.१०.०१.२०१९ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७/२०१९/व्यय-८, 
दि.२१.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३०१६४३१९४९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KADAM sek ac a 


d1d1570f094663515273d0b4d27f¢ 


postalCode=400032, street=HOME 
DATTAT RAY DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745 
3f72eba57b0d277f1 1e970f0aaca99: 


HANMANT ७ 
(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/ळलेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र. १/परि-४ 


७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर 

८. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

१२. उप सचिव (इमा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सह सचिव (व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


